राज्यातील शेतकऱ्यास देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 
अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त मोफत संगणकीकृत 
डिजीटल स्वाक्षरीकृत अधिकार अभिलेख विषयक 
गा.न.नं.७/१२ उताऱ्याची प्रत उपलब्ध करून 
देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. २९५ /ल-१ 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २०२१ 
संदर्भ महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.जमीन-२०२०/प्र.क्र.२७/ज-१अ, दि.०२.०९.२०२०. 
प्रस्तावना :- 
भारत हा कृषी प्रधान देश असून, देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये आजपर्यंत शेती क्षेत्राचा 

मोठा वाटा राहिलेला आहे. तसेच, महात्मा गांधी यांच्या स्वराज्य संकल्पनेत म्हणजेच संपूर्ण स्वातंत्र्य यामध्ये 
शेती ही सर्व विकासाची आधारशिला होती. उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये महसूली लेखांकन पध्दती 
विषयक गा.न.नं.७/१२ अधिकार अभिलेख पत्रक अद्यावत करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयान्वये 
अद्ययावत करण्यात आलेला गा.न.नं.७/१२ चा उतारा सर्व संबंधितांना समजण्यासाठी अधिक सोपा करण्यात 
आलेला आहे. चालु वर्ष हे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर 
राज्याच्या आर्थिक उभारणीतील शेतकऱ्यांचे योगदान विचारात घेऊन, दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२१ या महात्मा 
गांधी यांच्या जयंती दिनांकापासून डिजीटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ई-महाभूमि अंतर्गत 
विकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणाऱ्या अधिकार 
अभिलेख विषयक गा.न.नं.७/१२ अद्यावत SARA प्रती गावामध्ये संबंधीत तलाठ्यामार्फत प्रत्येक खातेदारास 
घरोघरी जाऊन मोफत देण्याच्या दृष्टीने विशोष मोहिम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त डिजीटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, 
ई-महाभूमि अंतर्गत विकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने प्राप्त 
होणाऱ्या अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं.७/१२ अद्यावत SARI प्रती गावामध्ये संबंधीत तलाठ्यामार्फत 
प्रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊन मोफत देण्याच्या उद्देशाने विशेष मोहिम राबविण्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल 
संहिता, १९६६ आणि त्याखालील नियम या अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारात याव्दारे शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर मोहिमेचा प्रारंभ दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी (महात्मा गांधी जयंती) करण्यात यावा. 
३. यासाठी सर्व संबंधितांना आवश्‍यक ते तांत्रिक सहाय्य पुरविण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्‍त आणि 
संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. २९५ /ल-१ 


४. सदर गा.न.नं.७/१२ अद्यावत SARI प्रती उपलब्ध करून देण्यासाठी येणारा खर्च हा जिल्हा सेतू 
समितीकडील निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात यावा आणि त्याची जबाबदारी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांची 
राहील. 

५. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष २०२१-२०२२ निमित्ताने राबविण्यात येणाऱ्या या विशेष मोहिमेतर्गत 
वरीलप्रमाणे गा.न.नं.७/१२ SARA अद्यावत प्रत एका खातेदारास फक्त एकदाच मोफत उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


हः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११६२४३८८६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


५॥९॥॥५४४॥५९॥२१ 


SFA 
Dati 


(संजय बनकर) 
उप सचिव 


lly signed by SANJAY BANKAR 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
stalCode=400032, st=Maharashtra, 


प्रति, 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवान, मुंबई 

५. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सविच, विधान भवन, मुंबई 

६. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

७. उपसभापती, विधावपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

८. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
९. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
१०. मा.मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई 

११. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१३. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. महालेखापाल Yo (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१८.महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा) मुंबई 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

२१. निवड नस्ती 


Cc 40 AD -0 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


